सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत पोषणतत्व 
गुणसंवर्धीत तांदूळ (Fortified Rice) वितरित 
करणे या केंद्र पुरस्कृत योजनेचे निधी वितरण व 
विनियोग व्यवस्थापन (PFMS) करीता Single 
Nodal Agency (SNA) व Nodal Officer यांची 
नियुक्‍त करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२६१८/१४९-५२/प्र.क्र.२६(भाग-३)/नापु-२९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
तारीख:- १८ फेब्रुवारी, २०२२ 


१ 
२ 


3 
8 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२६१८/१४९-५२/प्र.क्र.२६(भाग-१)/नापु 2, दि. २८.०१.२०२१ 
केंद्र शासनाच्या वित्त मंत्रालयाचे F.No. 1(13)PFMS/FCD/2020, दि.२३.०३.२०२१ रोजीचे ज्ञापन. 
शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३५/कोषा प्रशा-४, दि.०१.०७.२०२१. 
शासन निर्णय, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, क्र.संकीर्ण-२६१८/१४९-५२/प्र.क्र.२६ 
(भाग-३)/नापु-२९, दि.२९.११.२०२१. 


Se TEU टन 0 a 


प्रस्तावना - 

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत वरील संदर्भ क्र.१ येथे नमूद शासन निर्णयान्वये 
राज्यातील गडचिरोली जिल्ह्यात "सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत पोषणतत्व गुणसंवर्धीत तांदूळ (Fortified 
Rice) वितरित करणे" ही केंद्र पुरस्कृत योजना केंद्र आणि राज्य यांचे आर्थिक सहाय्याने (७५:२५) सन २०२०- 
२१ व २०२१-२२ मध्ये प्रायोगिक तत्वावर राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. 


केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी वितरण व विनियोग व्यवस्थापन (PFMS) याबाबत सुधारित 
कार्यपध्दतीनुसार प्रत्येक केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित प्रशासकीय विभागाने एका 
Single Nodal Agency (SNA) ची नेमणूक करुन त्या योजनेसाठी प्राधिकृत बँकेत स्वतंत्र ७गाटाट Bank 
Account उघडावे. तसेच त्यासोबतच योजनेच्या समन्वयाच्या दृष्टीने किमान उप सचिव दर्जाच्या 
अधिकाऱ्याची Nodal Officer म्हणून नियुक्‍ती करणेबाबत वित्त विभागाने संदर्भ क्र.३ शासन परिपत्रकान्वये 
सूचना दिल्या आहेत. त्यानुषंगाने उक्त केंद्र सहाय्यीत योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी व समन्वयासाठी 
Single Nodal Agency (SNA) आणि Nodal Officer यांची नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय :- 

वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.३ येथील शासन परिपत्रकान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार अन्न, नागरी पुरवठा 
व ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत गडचिरोली जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यात येत असलेल्या 
"सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत पोषणतत्व गुणसंवर्धीत तांदूळ (Fortified Rice) वितरित करणे" (Rice 
Fortification and its Distribution under Public Distribition System) या केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या 
अंमलबजावणी व समन्वयासाठी पुढील प्रमाणे Single Nodal Agency (SNA) आणि Nodal Officer यांची 
नियुक्‍ती करण्यास शासन मान्यता देण्यात देत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२६१८/१४९-५२/प्र.क्र.२६(भाग-३)/नापु-२९ 


Single Nodal Agency (SNA) :- 


विभागाचे नांव 


केंद्र पुरस्कृत योजनेचे नांव 


Single Nodal Agency (SNA) 


अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक 
संरक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन, 


सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत 
पोषणतत्व गुणसंवर्धीत तांदूळ 


वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक 


मंत्रालय, मुंबई. (Fortified Rice) वितरित करणे | संरक्षण विभाग, मुंबई 
Nodal Officer :- = 
विभागाचे नांव केंद्र पुरस्कृत योजनेचे नांव Nodal Officer 


अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक 
संरक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन, 
मंत्रालय, मुंबई. 


सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत 
पोषणतत्व गुणसंवर्धीत तांदूळ 
(Fortified Rice) वितरित करणे 


सह सचिव/उप सचिव (नापु-२९), 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक 
संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


२. केंद्र पुरस्कृत योजनांकरीता केंद्र शासनामार्फत दि. १ जुले, २०२१ पासून सुधारीत कार्यपध्दतीनुसार 


निधी प्राप्त होणार आहे. त्यामुळे वरीलप्रमाणे नियुक्‍त Single Nodal Agency (SNA) यांनी उक्त केंद्र 
पुरस्कृत योजनेच्या निधी वितरण व विनियोग व्यवस्थापन (PEMS) बाबत वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. ३ 
येथील परिपत्रकान्वये दिलेल्या सुचनांनुसार आव्यक ती कार्यवाही करावी. 


३. सदर शासन निर्णय केंद्र शासन, वित्त मंत्रालयाचे F.No.1(13)PFMS/FCD/2020, दि.२३.०३.२०२१ 
रोजीचे STA अनुसरुन महाराष्ट्र शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३५/कोषा प्रशा-४, 
दि.०१.०७.२०२१ अन्वये दिलेल्या सूचनांनुसार निर्गमित करण्यात येते आहे. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२१८१६५४१४५२०६ असा आहे. हा Blea डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KARAD SANTOSH 
BANSIRAO 
Date: 2022.02.18 16:55:55 +05'30' 


(संतोष कराड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा.मंत्री, पणन यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२६१८/१४९-५२/प्र.क्र.२६(भाग-३)/नापु-२९ 


२६५. 


मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/विधानपरिषद), विधानभवन, मुंबई. 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

विभागीय आयुक्‍त, नागपूर विभाग, नागपूर 

जिल्हाधिकारी, गडचिरोली,जि.गडचिरोली 

सह सचिव (नापु-२९), अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 


महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ व २, मुंबई/नागपूर. 


महालेखापाल, महराष्ट्र राज्य (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य- १ व २, मुंबई/नागपूर. 
संचालक, लेखा व कोषागार, मुंबई. 

लेखा व कोषागार अधिकारी, गडचिरोली, जि.गडचिरोली. 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र स्टेट को.ऑ.मार्केटिंग फेडरेशन लि., मुंबई. 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक. 
नियंत्रक (शिधावाटप), व संचालक नागरी पुरवठा (गो/वा), मुंबई. 

उप आयुक्‍त (पुरवठा), नागपुर विभाग, विभागीय आयुक्त कार्यालय, नागपूर. 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी, गडचिरोली, जि.गडचिरोली. 

वित्त विभाग (व्यय-२/अर्थसंकल्प-१५/कोषा प्रशञा-४), मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व कार्यासने, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (नापु-२९). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


